भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा रस्त्याचा भाग 
असलेल्या कल्याण ते शिळ या रस्त्यास 
“वै.ह.भ.प. श्री.संत सावळाराम महाराज म्हात्रे” 
यांचे नाव देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. खाक्षेस-२०२३/प्र.क्र.२६२/रस्ते-८ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : ०४ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना : - 

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक 24.02.2028 रोजीच्या बैठकीमध्ये भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा 
रस्त्याचा भाग असलेल्या कल्याण ते शिळ या रस्त्यास “वै.ह.भ.प. श्री. संत सावळाराम महाराज म्हात्रे” 
यांचे नाव देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय : - 
भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा रस्त्याचा भाग असलेल्या कल्याण ते शिळ या रस्त्यास 
“वै.ह.भ.प. श्री. संत सावळाराम महाराज म्हात्रे” यांचे नाव देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७७७"५/.॥8॥0॥859॥॥9.00०/.॥॥ Ul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०४१७२९५९४५१८ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAHUL TUKARAM GIRIBUWA 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0b4757980eebc66dc0389128fa23dfb9a970f0ed30b5db5 
4f68cc9a600aa440e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


GIRIBUWA inact aaa 
(राहुल गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 


A 


) 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उपमुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उपमुख्यमंत्री, (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


८ 0८ w 


८८0) 


मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मा.मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य. 

१०) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११) महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 

१२) महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर. 

१३) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 


Nn ८. 


८“? 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२३/प्र.क्र.२६२/रस्ते-८ 


१४) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१५) अपर मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१६) अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१७) प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१८) प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१९) प्रधान सचिव (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

२०) प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


29) प्रधान सचिव (पर्यटन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

२२) प्रधान सचिव (पर्यावरण विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

२३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२४) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 

२५) मुख्य अभियंता, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 

२६) सर्व सहसचिव/ आंतर वित्तीय सल्लागार तथा उप सचिव/ उप सचिव / अवर सचिव / 
कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७) निवडनस्ती (रस्ते-८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


